महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरणासाठी पदांचा 
आकृतीबंध निश्चित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा-१११७/प्र.क्र.२४७ (भाग-१)/पापु-२३ 
७वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: १८ जून, २०२४ 


वाचा:- 


१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांकः असंक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तीय सुधारणा, दिनांक 
१०.०९.२००१ 
२) शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांक: इएसटी-२००१/प्र.क्र.७७(क)/पापु- 
२३, दिनांक २२.०६.२००१. 
) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/विसु-१, दिनांक ११.०२.२०१६. 
) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.३०/विसु-१, दिनांक २५.०५.२०१७. 
) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांकः पदनि-०६१७/प्र.क्र.२०/आपुक, दिनांक २९.०६.२०१७. 
६) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांकः संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्थ-१, दि. २.०६.२०१५. 
) 
) 
) 


महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे पत्र क्र. ईएसटी-२०१७/सीआर-३५/आस्था.७,दि.९.११.२०१७. 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे पत्र क्र.ईएसटी-२०१७/सीआर-३५/आस्था.७,दि.१.०१.२०१८. 
शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र.मजीप्रा-१११७/प्र.क्र.२४७/पापु-२३, 
दि८०६:-२०१२: 

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे पत्र क्रइएसटी-२०१७/सीआर-३५/आ.७, दि.२२.०६.२०२१. 
शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांकः पदनि-२०२२/प्र.क्र.२/२०२२/आ.पु.क्र.,दि. १२.०४.२०२२. 
शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांकः पदनि-२०२२/प्र.क्र.१५/आ.पु.क.,दिनांक २७.०४.२०२२. 
वित्त विभागाचे पत्र क्र.पदनि-२०२३/प्र.क्र.३७/आपुक, दि.१.०८.२०२३. 


Go 
११ 
१२ 
१३ 


*-->। > > ६-- 


प्रस्तावना:- 


महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिनियम, १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण या संस्थेची 
स्थापना करण्यात आली आहे. या अधिनियमाच्या कलम ८ नुसार प्राधिकरणासाठी पदे निर्माण 


शासन निर्णय क्रमांकःमजीप्रा-१११७/प्र.क्र.२४७ (भाग-१)/पापु-२३ 


करण्याचा अधिकार शासनाला आहे. त्यानुसार शासनाने प्राधिकरणासाठी वेळोवेळी विविध पदे 
निर्माण केली आहेत. त्यापैकी क्षेत्रिय कार्यालयांची संरचना दर्शविणारा पदांचा आराखडा संदर्भाधीन 
२२.०६.२००१ च्या शासन निर्णयान्वये ठरविण्यात आला आहे. तथापि संपूर्ण प्राधिकरणातील पदांचा 
एकत्रित आकृतीबंध अद्याप शासन स्तरावर निश्चित झालेला नाही. सर्व शासकीय/निमशासकीय 
कार्यालयांतील पदांचा नव्याने आढावा घेण्याच्या सूचना वित्त विभागाने संदर्भाधीन दिनांक 
२९.०६.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये दिल्या आहेत. त्यानुषंगाने आतापर्यंत प्राधिकरणासाठी 
शासनाने वेळोवेळी निर्माण केलेली पदे, प्राधिकरणाने त्यांच्या स्तरावर यापूर्वी निरसित केलेली पदे व 
प्राधिकरणाची सध्याची गरज विचारात घेऊन प्राधिकरणातील पदांचा आढावा मा. मुख्य सचिव यांच्या 
अध्यक्षतेखालील उच्च स्तरीय सचिव समितीसमोर दिनांक १३.०७.२०२३ च्या बैठकीमध्ये सादर 
करण्यात आला होता. या समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त वित्त विभागाने संदर्भाधीन दिनांक १.०८.२०२३ 
च्या पत्रान्वये निर्गमित केले आहे. या समितीने मंजूर केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील 
पदांचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय:- 


मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च स्तरीय सचिव समितीने दिनांक १३.०७.२०२३ 
च्या बैठकीमध्ये दिलेल्या मान्यतेनुसार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणासाठी एकूण २२४० नियमित 
पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. याशिवाय १२०७ 
इतके मनुष्यबळ बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्याकरीता मान्यता देण्यात येत आहे. बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या 
मनुष्यबळाचा dates विवरणपत्र क्र.२ मध्ये दिला आहे. तर कार्यालयीन २२४० नियमित पदांचा 
पदनिहाय सविस्तर quai शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र क्र.१ मध्ये देण्यात आला असून 
कार्यालयनिहाय तपशील पुढील परिच्छेदांमध्ये देण्यात आला आहे. 


२. मुख्यालय:- महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मुख्यालयाकरीता पुढीलप्रमाणे एकूण १५२ 
नियमित पदे मंजूर करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ १६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःमजीप्रा-१११७/प्र.क्र.२४७ (भाग-१)/पापु-२३ 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी मंजूर पदसंख्या 
(७ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे) प्रशासन वित्त तांत्रिक 
शाखा शाखा शाखा 
a g 3 8 4 द 
| a | सदस्य सचिव भारतीय प्रशासन सेवेतील पद 1१ | 
२ | संचालक (तांत्रिक) S-28, १३११००-२१६६०० | - | - | पै 
३ | संचालक (fax) 5-२९, १३११००-२१६६०० 1 - | Le Po 
४ | मुख्य प्रशासकीय | 5-२५, ७८८००-२०९२०० १ a शि 
अधिकारी 
५ | आस्थापना अधिकारी | 5-२३, ६७७००-२०८७०० शं | शि 
(दक्षता) 
६ उपमुख्य लेखाधिकारी 5-२५, ७८८००-२०९२०० 1 - | २ 1 - | 
७ | कार्यकारी अभियंता (स्था) | S-23, ६७७००-२०८७०० oe p= | २ 
प्रशासकोय नि. | 5-२०,५६१००-१७७५०० १ शती शि 
आस्थापना अधिकारी 
९ | उप अभियंता (स्था) 5-२०, ५६१००-१७७५०० pa P= | 2 
शि वरिष्ठ 5-२०,५६१००-१७७५०० शं ९ शि 
लेखाधिकारी/अंतर्गत 
लेखा परिक्षा अधिकारी 
११ | कायदा व कामगार | 5-१६, ४४९००-१४२४०० १ शिंगी 
अधिकारी 
१२ । उच्चश्रेणी लघुलेखक 5-१५, ४१८००-१३२३०० श्रे: | शिश २ 
१३ ।कक्ष अधिकारी / fare | 5-१५, ४१८००-१३२३०० 8 | a 
अधीक्षक 
१४ ।कार्यासन अधिकारी | 5-१४, ३८६००-१२२८०० ४ शि शि 
/अधीक्षक 
१५ | लेखा अधिकारी 5-१५, ४१८००-१३२३०० po | ao | P= | 
१६ ।सहा.अभियंता (श्रेणी-२) | S-94, ४१८००-१३२३०० १ 7 8 
(स्था) 
१७ | कनिष्ठ अभियंता | 5-१४, ३८६००-१२२८०० 
(स्थापत्य) (5-१५, ४१८००-१३२३०० 
विहित सेवेच्या कालावधीनंतर) 
१८ ।सहायक लेखाधिकारी 5-१४, ३८६००-१२२८०० 1 - | ao | P= | 


पृष्ठ १६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःमजीप्रा-१११७/प्र.क्र.२४७ (भाग-१)/पापु-२३ 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी मंजूर पदसंख्या 
(७ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे) प्रशासन वित्त तांत्रिक 
शाखा शाखा । शाखा 
Say शु ३ 8 4 द 
१९ | निम्नश्रेणी लघुलेखक 5-१४, ३८६००-१२२८०० = a २ 1 - | 
२० | उप लेखापाल S-93, ३५४००-११२४०० 1 - | ३० 1 - | 
२१ | वरिष्ठ लिपीक 5-८, २५५००-८११०० ९ | ao | १ 
२२ | कनिष्ठ लिपिक/ लिपिक- | 5-६, १९९००-६३२०० २१ १५ 3 
नि-टंकलेखक 
२३ | सहायक भांडारपाल 5-६, १९९००-६३२०० a 1 - | 1 - | 
एकूण नियमित पदे ४७ ९० १६* 
*सदस्य सचिव या पदासह 
३. मुख्यालयांतर्गत कार्यालये-- क्षेत्रिय कार्यालयांशिवाय महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मुख्यालयाच्या 


अधिपत्त्याखाळी खालीलप्रमाणे कार्यालये असून या कार्यालयांसाठी मंजूर पदांचा तपज्ञील 
पुढीलप्रमाणे आहे. 


खालीलप्रमाणे पदे मंजूर करण्यात येत आहेत 


अ) अधीक्षक अभियंता कार्यालय:- मुंबई येथील अधीक्षक अभियंता कार्यालयासाठी 


अ.क्र. पदनाम वेतनश्रेणी (७व्या वेतन आयोगाप्रमाणे) । मंजूर पदसंख्या 

Ea Q 3 0 अक = 7 
गि अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) 5-२५, ७८८००-२०९२०० शि 

(5-२७, ११८५००-२१४१०० 

२०% पदांसाठी निवडश्रेणी) 
२ । कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) S-23, ६७७००-२०८७०० Pa | 
3 | उपअभियंता (स्थापत्य) S-20, ५६१००-१७७५०० ee 
४ | सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) | 5-१५, ४१८००-१३२३०० २ 
५ | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) 5-१४, ३८६००-१२२८०० 

(5-१५, ४१८००-१३२३०० 

विहित सेवेच्या कालावधीनंतर) 
६ | निम्नश्रेणी लघुलेखक 5-१४, ३८६००-१२२८०० a 
७ | कनिष्ठ लिपिक/  लिपिक-नि-। 5-६, १९९००-६३२०० २ 

टंकलेखक 
८ | सहायक भांडारपाल 5-६, १९९००-६३२०० ae 
एकूण नियमित पदे ९ 


पृष्ठ १६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकःमजीप्रा-१११७/प्र.क्र.२४७ (भाग-१)/पापु-२३ 


(यांत्रिकी) कार्यालयासाठी खालीलप्रमाणे पदे मंजूर करण्यात येत आहेत. 


ब) अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी) कार्यालये:- ठाणे व नागपूर येथील अधीक्षक अभियंता 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी (७व्या वेतन मंजूर पदसंख्या 
आयोगाप्रमाणे) ठाणे नागपूर 
Sai 2 3 =| 4 
षि अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी) 5-२५, ७८८००-२०९२०० कि णो 
(56-२७, ११८५००-२१४१०० 
२०% पदांसाठी निवडश्रेणी) 
२ | उपअभियंता (यांत्रिकी) S-20, ५६१००-१७७५०० १ |: पे | 
3 | सहायक अभियंता श्रेणी-२ (यांत्रिकी)  । 5-१५, ४१८००-१३२३०० २ Q 
४ | कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) 5-१४, ३८६००-१२२८०० 
(5-१५, ४१८००-१३२३०० 
विहित सेवेच्या काळावधीनंतर) 
५ | निम्नश्रेणी लघुलेखक 5-१४, ३८६००-१२२८०० qi 
६ | कनिष्ठ लिपिक/लिपिक-नि-टंकलेखक 5-६, १९९००-६२३२०० २ २ 
एकूण नियमित पदे 9 9 


क) मध्यवर्ती नियोजन, संकल्पचित्रे व संनियंत्रण कक्ष (CPDM):- ठाणे येथील मध्यवर्ती 


नियोजन, संकल्पचित्रे व संनियंत्रण कक्ष (CPDM) या कार्यालयासाठी खालीलप्रमाणे पदे मंजूर 


करण्यात येत आहेत. 
अ.क्र. पदनाम वेतनश्रेणी (GAT वेतन आयोगाप्रमाणे) | मंजूर पदसंख्या 
विका २ 3 (= ee on 
शि अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) 5-२५, ७८८००-२०९२०० | 
($-२७, ११८५००-२१४१०० 
२०% पदांसाठी निवडश्रेणी) 
2 । कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 5-२३, ६७७००-२०८७०० pa 
३3 | उपअभियंता (स्थापत्य) 5-२०, ५६१००-१७७५०० ४ 
४ | सहायक अभियंता, श्रेणी-२ (स्थापत्य) | 5-१५, ४१८००-१३२३०० शि ० 
५ | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) 5-१४, ३८६००-१२२८०० 
(S-94, ४१८००-१३२३०० 
विहित सेवेच्या कालावधीनंतर) 
६ | निम्नश्रेणी लघुलेखक 5-१४, ३८६००-१२२८०० Pa 


पृष्ठ १६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकःमजीप्रा-१११७/प्र.क्र.२४७ (भाग-१)/पापु-२३ 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी (७व्या वेतन आयोगाप्रमाणे) | मंजूर पदसंख्या 
a) २ 3 SS 
७ | वरिष्ठ लिपिक 5-८, २५५००-८११०० foe ol 
८ | कनिष्ठ लिपिक/ लिपिक-नि-टंकलेखक | 5-६, १९९००-६३२०० ३ 
एकूण नियमित पदे २१ 


ड) गुणवत्ता नियंत्रण पथक कार्यालये:- ठाणे, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर व नागपूर येथील 


गुणवत्ता नियंत्रण पथक या कार्यालयांसाठी खालीलप्रमाणे पदे मंजूर करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी (७व्या वेतन मंजूर पदे 
आयोगाप्रमाणे) ठाणे | पुणे | औरंगाबाद | नागपूर 
च्च २ 3 = षु & SS 
q | अधीक्षक अभियंता S-24, ७८८००-२०९२०० धि षि शि शि 
(स्थापत्य) (65-२७, ११८५००-२१४१०० 
२०% पदांसाठी निवडश्रेणी) 
२ । कार्यकारी अभियंता 5-२३, ६७७००-२०८७०० षि | शि a 
(स्थापत्य) 
उपअभियंता (स्थापत्य । 5-२०, ५६१००-१७७५०० २ | - | a 1 = | 
सहायक अभियंता । 5-१५, ४१८००-१३२३०० ३ ३ ३ ३ 
श्रेणी-२ (स्थापत्य) 
५ | कनिष्ठ अभियंता | 5-१४, ३८६००-१२२८०० 
(स्थापत्य) (S-94, ४१८००-१३२३०० 
विहित सेवेच्या कालावधीनंतर) 
६ | निम्नश्रेणी लघुलेखक | 5-१४, ३८६००-१२२८०० १ | = | P| | = | 
७ | कनिष्ठ लिपिक/ | 5-६, १९९००-६३२०० २ २ २ २ 
लिपिक-नि-टंकळेखक 
एकूण नियमित पदे | qo । ६ ६ ६ 


इ) महाराष्ट्र पर्यावरण व अभियंता प्रशिक्षण व संशोधन (मीत्रा):- नाशिक येथील महाराष्ट्र 


पर्यावरण व अभियंता प्रशिक्षण व संशोधन (मीत्रा) या संस्थेसाठी खालीलप्रमाणे पदे मंजूर करण्यात 
येत आहेत 


पृष्ठ १६ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकःमजीप्रा-१११७/प्र.क्र.२४७ (भाग-१)/पापु-२३ 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी (७व्या वेतन मंजूर पदसंख्या 
आयोगाप्रमाणे) 
ea २ ३ Sa Sl 
वि अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) 5-२५, ७८८००-२०९२०० oo 
(S-2, 9192 400-298900 
20% पदांसाठी निवडश्रेणी) 
2 । कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) । 5-२३, ६७७००-२०८७०० 1१ 
3 | उपअभियंता (स्थापत्य) 5-२०, ५६१००-१७७५०० २ 
४ | सहायक अभियंता श्रेणी-२ | 5-१५, ४१८००-१३२३०० ४ 
(स्थापत्य) 
५ | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) 5-१४, ३८६००-१२२८०० 
(S-94, ४१८००-१३२३०० 
विहित सेवेच्या कालावधीनंतर) 
६ | निम्नश्रेणी लघुलेखक 5-१४, ३८६००-१२२८०० १ 
७ | उपलेखापाल 5-१३, ३५४००-११२४०० 1१ 
८ । वरिष्ठ लिपिक 5-८, २५५००-८११०० २ 
९ । कनिष्ठ लिपिक/ लिपिक-नि-| 5-६, १९९००-६३२०० 1 
टंकलेखक 
१० | सहायक भांडारपाल 5-६, १९९००-६३२०० १ 
एकूण नियमित पदे १७ 
४. मुख्य अभियंता यांचे प्रादेशिक कार्यालय:- सहा प्रादेशिक विभागातील सहा मुख्य अभियंता 
यांच्या कार्यालयासाठी खालीलप्रमाणे प्रत्येकी १५ याप्रमाणे एकूण ९० नियमित पदे मंजूर करण्यात 
येत आहेत. 
अ.क्र. पदनाम वेतनश्रेणी (७व्या वेतन एका सहा 
आयोगाप्रमाणे) कार्यालयासाठी | कार्यालयांसाठी 
मंजूर पदसंख्या एकूण मंजूर 
पदसंख्या 
as २ 3 SS षु 
।_१__| मुख्य अभियंता (स्थापत्यो | 5-२९, १३११००-२१६६०० | a न 
२ । कार्यकारी अभियंता 5-२३, ६७७००-२०८७०० aa ६ 
(स्थापत्य) 


पृष्ठ १६ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकःमजीप्रा-१११७/प्र.क्र.२४७ (भाग-१)/पापु-२३ 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी (७व्या वेतन एका सहा 
आयोगाप्रमाणे) कार्यालयासाठी । कार्यालयांसाठी 
मंजूर पदसंख्या | एकूण मंजूर 
पदसंख्या 
fa) २ 3 क्ल षु 
३ | उपअभियंता (स्थापत्य) 5-२०, ५६१००-१७७५०० २ १२ 
उपअभियंता (यांत्रिकी) 5-२०, ५६१००-१७७५०० pa 
५ | seat लघुलेखक S-94, ४१८००-१३२३०० 9 
६ | सहायक अभियंता श्रेणी-२ | 5-१५, ४१८००-१३२३०० ३ १८ 
(स्थापत्य) 
७ | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) । 59-१४, ३८६००-१२२८०० 
(5-१५, ४१८००-१३२३०० 
विहित सेवेच्या कालावधीनंतर) 
८ | विभागीय लेखापाल 5-१३, ३५४००-११२४०० 1 a 
९ | प्रथम लिपिक 5-१३, ३५४००-११२४०० pa | 
१० | वरिष्ठ लिपिक 5-८, २५५००-८११०० २ १२ 
ण १ | कनिष्ठ लिपिक/लिपिक- | 5-६, १९९००-६३२०० २ १२ 
नि-टंकलेखक 
१२ | एकूण नियमित पदे १५ ९० 


षु ये 


याप्रमाणे एकूण २७३ नियमित पदे मंजूर करण्यात येत आहेत. 


अधिक्षक अभियंता यांचे मंडळ कार्यालय:- तेरा मंडळ कार्यालयासाठी खालीलप्रमाणे प्रत्येकी २१ 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी (७व्या वेतन एका १३ 
आयोगाप्रमाणे) कार्यालयासाठी | कार्यालयांसाठी 
मंजूर पदसंख्या एकूण मंजूर 
पदसंख्या 
za २ ३ ७ a) 4 
q । अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) | 5-२५, ७८८००-२०९२०० शि १३ 
(5-२७, ११८५००-२१४१०० 
२०% पदांसाठी निवडश्रेणी) 
२ । कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी) 5-२३, ६७७००-२०८७०० La १३ 
३ | उपअभियंता (स्थापत्य) S-20, ५६१००-१७७५०० २ २६ 


पृष्ठ १६ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकःमजीप्रा-१११७/प्र.क्र.२४७ (भाग-१)/पापु-२३ 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी (७व्या वेतन एका १३ 
आयोगाप्रमाणे) कार्यालयासाठी | कार्यालयांसाठी 
मंजूर पदसंख्या | एकूण मंजूर 
पदसंख्या 
=a २ 3 ae ae षु 
४ | सहायक अभियंता श्रेणी-२ | 85-१५, ४१८००-१३२३०० ४ 4Q 
(स्थापत्य) 
५ | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) | 5-१४, ३८६००-१२२८०० 
(S-94, ४१८००-१३२३०० 
विहित सेवेच्या कालावधीनंतर) 
६ । सहायक अभियंता श्रेणी-२ | 5-१५, ४१८००-१३२३०० शि १३ 
(यांत्रिकी) 
७ | कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिको) । 59-१४, ३८६००-१२२८०० 
(5-१५, ४१८००-१३२३०० 
विहित सेवेच्या कालावधीनंतर) 
८ | सहायक लेखाधिकारी 5-१४, ३८६००-१२२८०० 1 १ १३ 
९ | अधीक्षक 5-१४, ३८६००-१२२८०० १ १३ 
१० | निम्नश्रेणी लघुलेखक 58-१४, ३८६०७-१२२८००७ १ १३ 
a9 वरिष्ठ लिपिक 5-८, २५५००-८११०० ४ GQ 
१२ ।कनिष्ठ लिपिक/लिपिक-। 5-६, १९९००-६३२०० ४ 42 
नि-टंकळेखक 
१३ | भांडारपाल 5-१३, ३५४००-११२४०० 1 a १३ 
एकूण नियमित पदे २१ २७३ 
६. कार्यकारी अभियंता यांचे विभाग कार्यालय:- कार्यकारी अभियंता यांच्या ३७ विभागीय 
कार्यालयांसाठी खालीलप्रमाणे प्रत्येकी १५ याप्रमाणे एकूण ५५५ नियमित पदे मंजूर करण्यात येत 
आहेत. 
अ.क्र. पदनाम वेतनश्रेणी (७व्या वेतन एका ३७ 
आयोगाप्रमाणे) कार्यालयासाठी | कार्यालयांसाठी 
मंजूर पदसंख्या एकूण मंजूर 
पदसंख्या 
ean | २ ३ a a षु 
१ 'कार्यकारी अभियंता(स्थापत्य) | 5-२३, ६७७००-२०८७०० शशश ३७ 


पृष्ठ १६ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकःमजीप्रा-१११७/प्र.क्र.२४७ (भाग-१)/पापु-२३ 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी (७व्या वेतन एका ३७ 
आयोगाप्रमाणे) कार्यालयासाठी | कार्यालयांसाठी 
मंजूर पदसंख्या | एकूण मंजूर 
पदसंख्या 
fies el] २ 3 — cs षु 
२ | उपअभियंता (स्थापत्य) 5-२०, ५६१००-१७७५०० 1१ ३७ 
३3 | उपअभियंता (यांत्रिकी) 5-२०, ५६१००-१७७५०० a ३७ 
४ | सहायक अभियंता श्रेणी-२ | 5-१५, ४१८००-१३२३०० ४ १४८ 
(स्थापत्य) 
५ | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) | 5-१४, ३८६००-१२२८०० 
(5-१५, ४१८००-१३२३०० 
विहित सेवेच्या कालावधीनंतर) 
६ । सहायक अभियंता श्रेणी-२ | 5-१५, ४१८००-१३२३०० १ ३७ 
(यांत्रिकी) 
७ | कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिको) । 5-१४, ३८६००-१२२८०० 
(5-१५, ४१८००-१३२३०० 
विहित सेवेच्या कालावधीनंतर) 
८ | विभागीय लेखापाल 5-१३, ३५४००-११२४०० १ ३७ 
९ | प्रथम लिपिक 5-१३, ३५४००-११२४०० [| a ३७ 
११ । वरिष्ठ लिपिक 5-८, २५५००-८११०० २ ७४ 
१२ । कनिष्ठ लिपिक/लिपिक- | 5-६, १९९००-६३२०० २ ७४ 
नि-टंकलेखक 
१४ | सहायक भांडारपाल 5-६, १९९००-६३२०० १ ३७ 
एकूण नियमित पदे १५ ५५५ 
७. उप अभियंता यांचे उपविभाग कार्यालय:- महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामध्ये असलेल्या एकूण 


१२८ उपविभागांची वर्गवारी दोन प्रकारामध्ये करण्यात येत आहे. प्रत्येक उपविभागाच्या एकूण 
कामाच्या भारानुसार या उपविभागांची क्रमवारी लावून शेवटची २४ कार्यालये श्रेणी-२ म्हणून तर 
उर्वरित १०४ उपविभाग श्रेणी-१ म्हणून कार्यरत राहतील. या कार्यालयांसाठी खालीलप्रमाणे पदे 


मंजूर करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ १६ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकःमजीप्रा-१११७/प्र.क्र.२४७ (भाग-१)/पापु-२३ 


अ.क्र. पदनाम वेतनश्रेणी (७व्या वेतन श्रेणी-१ श्रेणी-२ 
आयोगाप्रमाणे) एका एकूण १०४ एका एकूण २४ 
कार्यालयासाठी | कार्यालयांसाठी | कार्यालयासाठी | कार्यालयांसाठी 
मंजूर पदसंख्या | मंजूर पदसंख्या | मंजूर पदसंख्या | मंजूर पदसंख्या 
\geeet ae २ ३ SSS ५ Sc 
१ उपअभियंता 5-२० (५६१००-१७७५००) a १०४ शि २४ 
(स्थापत्य) 
2 | सहायक अभियंता | 58-१५, ४१८००-१३२३०० ९ ४१६ 3 (92 
श्रेणी-२ (स्थापत्य) 
३ | कनिष्ठ अभियंता | 5-१४, ३८६००-१२२८०० 
(स्थापत्य) (S-94, ४१८००-१३२३०० 
विहित सेवेच्या 
कालावधीनंतर) 
७ | स्थापत्य अभियंता | 5-८, २५५००-८११०० | १०४ | २४ 
सहायक 
५ | वरिष्ठ लिपिक 8-८, २५५००-८११०० १०४ 1 - | Po 
६ | कनिष्ठ 8-६, १९९००-६३२०० २ २०८ चि २४ 
लिपिक/लिपिक- 
नि-टंकलेखक 
ypu array) ९ 93 g १४४ 


८. पाणीपुरवठा योजनांसाठी बाह्ययंत्रणेद्दारे मनुष्यबळ सेवा:- महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत 
चालविण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनांसाठी खालीलप्रमाणे मनुष्यबळ सेवा मंजूर करण्यात येत 


आहे. 
अ.क्र. सेवा मंजूर संख्या 
॥ व्य Q 3 
| 9 | विद्युत पर्यवेक्षक 3 
2 | जलअधीक्षक (तांत्रिक) २२ 
३ | जलसेवक तांत्रिक) १२३ 
४ | मजदूर १४६ 
५ । चौकीदार Po १ 
एकूण ३०५ 
९. उपरोक्त ३०५ पदांच्या मानधनाचा खर्च प्राधिकरणाने प्राप्त होणाऱ्या पाणीपट्टीतून भागवावा. 


शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या अनुदानातून या मानधनाचा खर्च करु नये. ही पदे बाह्ययंत्रणेमार्फत 


पृष्ठ १६ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकःमजीप्रा-१११७/प्र.क्र.२४७ (भाग-१)/पापु-२३ 


भरताना वित्त विभागाच्या दिनांक २७.०४.२०२२ च्या शासन निर्णयातील तसेच उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्याची दक्षता घ्यावी. 


qo. निरसित करावयाची पदे:- महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणासाठी यापूर्वी मंजूर केलेली खालील पदे 
निरसित करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र पदनाम पूर्वीची मंजूर पदसंख्या कार्यरत कर्मचाऱ्यांची संख्या 

॥िकिगा २ 3 8 
| a | आरेखक २० & 
२ | सहायक आरेखक १२२ १३ 
३ ।अनुरेखक १३७ ३७ 
४ भांडार अधिक्षक ४ 1१ | 
५ | फेराप्रिंटर २ 10 

एकूण २८५ ५७ 


११. निरसित केलेल्या उपरोक्‍त २८५ पदांपैकी सध्या भरलेल्या ५७ पदांवरील कर्मचाऱ्यांसाठी ५७ 
पदे अधिसंख्य स्वरुपात गणण्यात यावीत. सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची 
सेवानिवृत्ती/राजीनामा/मृत्यू इ. कारणामुळे पद रिक्‍त झाल्यानंतर सदर अधिसंख्य पद आपोआप रद्द 
होईल. सदर पदावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे प्राधिकरणातील उपलब्ध पदांवर समावेशन करण्याच्या 
अनुषंगाने वित्त विभागाच्या दिनांक १०.०९.२००१ च्या शासन निर्णयातील तरतूदींनुसार प्राधिकरणाने 
तपासणी करुन कार्यवाही करावी. 


१२. मृत संवर्ग:- महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामध्ये पूर्वी मंजूर असलेल्या खालील संवर्गामध्ये कोणतेही 
नियमित पद मंजूर न करता हे मृत संवर्ग घोषित करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र संवर्ग पूर्वीची मंजूर पदसंख्या | सध्या भरलेली पदे 
ee Q 3 8 
कार्यालयीन पदे 
1 १_| वाहनचालक २०० 38 
२ | दप्तरी १६ 10 
३ | नाईक ३ pF 
४ | बाईंडर Q Po 
4 | शिपाई ४७९ २५४ 


पृष्ठ १६ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकःमजीप्रा-१११७/प्र.क्र.२४७ (भाग-१)/पापु-२३ 


अ.क्र संवर्ग पूर्वीची मंजूर पदसंख्या | सध्या भरलेली पदे 
६ | चौकीदार ८१ ६० 
एकूण (आओ) ७८१ ३५३ 

पाणीपुरवठा योजनांवरील पदे 

७ । वीजतंत्री १७ १ 
८ | विद्युत पर्यवेक्षक १ pF 
९ | तारतंत्री ष्‌ १ 
१० | o | यांत्रिकी/ तांत्रिकी १ Po 
११ | पंपचालक ३७ १५ 
१२ । जोडारी ३८ g 
१३ | मीटरवाचक १६ 3 
१४ | मीटर दुरुस्तीकार g 4 
१५ | पाणी पट्टी वसुलीकार ¥ Pe 
१६ | fret १० १ 
१७ | कारकून ८ g 
१८ | SUR २ pF 
१९ | गाळणी परिचर द १ 
२० | पाळी अभियंता १ 109 
२१ | मुख्य मीटर दुरुस्तीकार « Fe 
२२ | पाणी पट्टी अधीक्षक g Pe 
२३ | गाळणी निरीक्षक १ [oe 
२४ | गवंडी १ Po 
२५ | प्रयोगशाळा सहाय्यक g fF 
२६ | हमाल द्‌ द्‌ 
२७ | तेलवाला g g 
२८ | मजदूर ११० way 
२९ | माळी द २ 
३० | वाचमन/चौकीदार शड डं 
३१ | मदतनीस ८ ३ 
३२ | स्वच्छक २ २ 
३३ | सफाईवाला २ g 


पृष्ठ १६ पैकी 93 


शासन निर्णय क्रमांकःमजीप्रा-१११७/प्र.क्र.२४७ (भाग-१)/पापु-२३ 


अ.क्र संवर्ग पूर्वीची मंजूर पदसंख्या | सध्या भरलेली पदे 
३४ | चावीवाला ७ Po 
34 | वॅल्वमन श्‌ PF 
३६ | खलाशी २ pF 
३७ | खानसामा १ 
एकूण (ब) ३१३ ८९ 
एकूण (अ--ब) १०९४ ४४२ 

१३. उपरोक्त पदावर सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची पदोन्नतीने/ सेवानिवृत्ती/ 


राजीनामा/मृत्यू इ. अथवा अन्य कोणत्याही कारणाने ती पदे जसजशी रिक्‍त होतील, तशी आपोआप 
रद्द होतील. त्यानंतर या संवर्गात नवीन पदभरती करता येणार नाही. तसेच सदर मृत संवर्गात सध्या 
कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन करण्यास कोणतीही अडचण असणार नाही. 

१४. उपरोक्त परिच्छेद (१२) मध्ये नमूद मृत संवर्गामध्ये कोणतेही नियमित पद मंजूर न करता 
त्याऐवजी परिच्छेद (८) व विवरणपत्र (२) मध्ये नमूद बाह्ययंत्रणेद्वारे मनुष्यबळ सेवा मंजूर करण्यात 
आली आहे. त्यामुळे संबंधित कार्यालयातील उपरोक्त मृत संवर्गामध्ये सध्या कार्यरत असलेली पदे 
वगळून उर्वरित मनुष्यबळसंख्येच्या प्रमाणात सेवा बाह्ययंत्रणेकडून घेण्यात याव्यात. कार्यरत 
कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर किंवा अन्य कारणाने मृत संवर्गातील पदे जसजशी रिक्‍त होतील, 
त्याप्रमाणात मनुष्यबळ सेवा बाह्ययंत्रणेकडून घेण्यात याव्यात. तसेच वाहनचालकाच्या सेवा 
बाह्ययंत्रणेमार्फत घेताना स्वमालकीच्या वाहनांची प्रत्यक्ष उपलब्धता विचारात घ्यावी. 


१५. उपरोक्त प्रमाणे मंजूर केलेल्या पदांशिवाय प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवर यापूर्वी मंजूर 
केलेली सर्व पदे रद्द समजण्यात यावीत. 
१६. मृत संवर्गातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या, निरसित पदांवरील अधिसंख्य पदांच्या तसेच 


नियमित २२४० पदांच्या वेतनाचा खर्च “मागणी क्र.वाय-२, २२१५-पाणीपुरवठा व स्वच्छता, ०१- 
पाणीपुरवठा, ००१-संचालन व प्रशासन, ०१-आस्थापना, (०१)(०१)-पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या 
अंमलबजावणीसाठी विभागीय/उपविभागीय आस्थापना (अनिवा्यी 2294A089, ३६-सहायक 
अनुदान (वेतन)” या लेखाशीर्षांतर्गत खर्ची टाकून तो मंजूर आर्थिक तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
तसेच कार्यालयीन कामकाजासाठी मंजूर केलेल्या बाह्ययंत्रणेद्दारे घेतलेल्या मनुष्यबळाच्या 
मानधनाचा खर्च वित्त विभागाच्या दिनांक २७.०४.२०२३ च्या शासन निर्णयातील तरतूदींनुसार 


पृष्ठ १६ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकःमजीप्रा-१११७/प्र.क्र.२४७ (भाग-१)/पापु-२३ 


भागवावा. मात्र पाणीपुरवठा योजनांसाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या मनुष्यबळाच्या मानधनाचा खर्च 


शासनाकडील अनुदानातून न करता प्राधिकरणाला उपलब्ध होणाऱ्या पाणीपट्टीतून करावा. 


१७. 


मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्च स्तरीय सचिव समितीने दिनांक १३.०७.२०२३ 


च्या बैठकीमध्ये दिलेल्या मंजुरीनुसार तसेच वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र.११२/आपुक, दिनांक 
२२.०२.२०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१८. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६१८१३००२८६०२८ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA MAHADEV GENGAJE 
R AJ F N D R A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=WATER SUPPLY AND SANITATION 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9e6d5121ea1547c5b6abac50546c582bc9c 
M A 4 A D F V b02d8c4ee0e57eb3442ad725208b5, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=D90328C2FC4E73B881BCFEA3BC58 


24FA462A2EC1E4EAD4BFE3B49791 12BDB493, 
cn=RAJENDRA MAHADEV GENGAJE 


Date: 2024.06.18 15:19:42 +05'30' 


(रा. म. गेंगजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता) 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ मुंबई (लेखा परीक्षा) 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -२ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -२ नागपूर (लेखा परीक्षा) 
संचालक, SE व कोषागारे, मुंबई. 


. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
. विभागीय आयुक्त, सर्व 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
९. 


मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 


१०.संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सिडको भवन, नवी मुंबई. 
११.मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सर्व. 
१२.अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सर्व 


पृष्ठ १६ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकःमजीप्रा-१११७/प्र.क्र.२४७ (भाग-१)/पापु-२३ 


प्रत:- 


१३.कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व) 
१४.कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सर्व 


Cc Av A  -0 


. मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव (सेवा/सामान्य प्रशासन विभाग) मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, जी.टी. रुग्णालय 


आवार, नवीन मंत्रालय, मुंबई. 


. सर्व सहसचिव/उपसचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, नवीन 


मंत्रालय, मुंबई. 


. सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय 


आवार, नवीन मंत्रालय, मुंबई. 


. आपुक कक्ष, व्यय-३, अर्थ-१८, सेवा-९, वित्त विभाग. 
. निवडनस्ती, पापु-२३ 


पृष्ठ १६ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्र.मजीप्रा-१११७/प्र.क्र.२४७(भाग-१)/पापु-२३, दिनांक १८ जून, २०२४ सोबतचे 


विवरणपत्र -2 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणासाठी मंजूर केलेल्या एकूण नियमित पदांचा तपशील 
अ.क्र. पदनाम aaa एकूण मंजूर 
पदे 
g र 3 vw 
गट-अ 
१ | सदस्य सचिव भारतीय प्रशासन सेवेतील पद g 
संचालक ( तांत्रिक) S-28, १३११००-२१६६०० g 
मुख्य अभियंता (स्थापत्य) S-28, १३११००-२१६६०० द 
S-24, ७८८००-२०९२०० 
४ | अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) (5-२७, ११८५००-२१४१०० १७ 
२०% पदांसाठी निवडश्रेणी) 
$-२५, ७८८००-२०९२०० 
५ | अधीक्षक अभियंता (यांत्रिको) (58-२७, ११८५००-२१४१०० २ 
२०% पदांसाठी निवडश्रेणी) 
६ | कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) §-23, ६७७००-२०८७०० QR 
७ । कार्यकारी अभियंता (Aish §-23, ६७७००-२०८७०० १३ 
८ | उप अभियंता (स्थापत्य) S-2o, ५६१००-१७७५०० २१५ 
९ | उप अभियंता (यांत्रिको) 5-२०, ५६१००-१७७५०० wan 
१० | संचालक (वित्त) S-28, १३११००-२१६६०० १ 
११ | उपमुख्य लेखाधिकारी 58-२५, ७८८००-२०९२०० २ 
शि वरिष्ठ लेखाधिकारी/अंतर्गत लेखा परिक्षा | 5-२०,५६१००-१७७५०० : 
अधिकारी 
१३२ | मुख्य प्रशासकोय अधिकारी S-24, ७८८००-२०९२०० g 
१४ | आस्थापना अधिकारी (दक्षता) §-23, ६७७००-२०८७०० १ 
१५ | प्रशासकीय नि. आस्थापना अधिकारी । $8”२०,५६१००-१७७५०० g 
एकूण गट-अ २३६७ 
गट-ब 
१६ ।सहा.अभियंता (श्रेणी-२) (स्थापत्य) S84, BICOO-RBRZOO १८५ 
१७ ।सहा.अभियंता (श्रेणी-२) (यांत्रिकी) $-१५, ४१८००-१३२३०० शड 
१८ ।कायदा व कामगार अधिकारी 5-१६, ४४९००-१४२४०० 
१९ | लेखा अधिव S-24, ४१८००-१३२३०० १० 
२० | सहा. लेखाधिव S-2¥, ३८६००-१२२८०० २३ 
२१ | कक्ष अधिकारी / विशेष अधीक्षक S84, ४१८००-१३२३०० % 
२२ ।कार्यासन अधिकारी /अधीक्षक $-१४, ३८६००-१२२८०० १७ 
२२ | उच्चश्रेणी लघुलेखक S-84, ४१८००-१३२३०० १० 
एकूण गट-ब REY 


अ.क्र. पदनाम बेतनश्रे एकूण मंजूर 
पदे 
g R 3 w 
गट-क 
$-१४, २८६००-१२२८०० 
२४ | कनिष्ठ अभियंता (स्था) (3-६५, वडेटल०-९३२३०० ५५४ 
fated सेबाकालावधीनंतर) 
Perrier S-2¥, ३८६००-१२२८०० 
ay | PITS अभियंता (यां) (5-१५, ४१८००-१३२३०० वि 
fated सेवाकालावधीनंतर) 
२६ | विभागीय लेखापाल S-88, ३५४००-११२४०० ¥3 
२७ | उप लेखापाल &-१३, २५४००-११२४०० ३१९ 
२८ । प्रथम लिपीव S-23, ३५४००-११२४०० ४२ 
२९ | वरिष्ठ feta §-C, २५५००-८११०० २६५ 
३० | कनिष्ठ लिपीक / लिपिक-नि-टंकलेखक | 8-६, १९९००-६३२०० ४३० 
३१ | निम्नश्रेणी लघुलेखक 5-१४, ३८६००-१२२८०० २२ 
३६ | भांडारपाल &-१३, ३५४००-११२४०० १३ 
३७ | सहा.भांडारपाल 8-६, १९९००-६३२०० ४० 
३८ स्थापत्य अभियांत्रिको सहाय्यक &-८, २५५००-८११०० १२८ 
एकूण गट-क १६०९ 
कूण नियमित कार्यालयीन पदे (गट अ--ब--क) २२४० 


RAJENDRA 


Digitally signed by RAJENDRA MAHADEV GENGAJE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY 
AND SANITATION DEPARTMENT, 

2.5.4.20=9e6d5 121ea1547cSb6abac50546c582bc9cbO2d8c4ee0e57eb 
3442ad725208b5, 


postalCode=400032, st: a, 
M A H A D ) EV G E N G AJ E jumber=D90328C2FC4E73B881BCFEA3BC5824F A462A2EC1E4EA 
D4BFE3B49791 12BDB493, cn=RAJENDRA MAHADEV GENGAJE 
4 : 


06.18 15:20:54 +05'30' 


(रा. म. गेंगजे) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र.मजीप्रा-११९७/प्र.क्र.२४७(भाग-१)/पापु-२३, दिनांक ९८ जून, २०२४ सोबतचे 


विवरणपत्र -२ 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील विविध कार्यालयांसाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाचा मनुष्यबळसेवा 
अ.क्र. कार्यालयाचे नाव बहुउद्देशीय गट-क | बाहनचालक | बहुउद्देशिय | एकूण 
सेवा (लिपिक-नि- गट-ड सेवा 
टंकलेखक) (शिपाई) 
१ R 3 4 & द 
१ मुख्यालय-प्रशासन द 8 १२ २० 
२  । मुख्यालय-वित्त ष्‌ १ १२ १८ 
३ | मुख्यालय तांत्रिक शाखा १ २ डू 
४ | मुख्यालय अधोक्षक अभियंता कार्यालय शिश आशा १ २ 
५ । मध्यवर्ती नियोजन, संकल्पचित्रे व संनियंत्रण कक्ष १ १ २ 
(CPDM) 
& | अधीक्षक अभियंता (यांत्रिको) कार्यालय, ठाणे 110 १ २ ३ 
७ धोक्षक अभियंता (यांत्रिको) कार्यालय, नागपूर | 0 | १ 2 3 
८ | गुणवत्ता नियंत्रण पथक कार्यालय- ठाणे i ow 4 g 2 3 
९ | गुणवत्ता नियंत्रण पथक कार्यालय- पुणे Fo fF 0 | १ १ 
१० | गुणवत्ता नियंत्रण पथक कार्यालय- छ. a [= | १ १ 
संभाजीनगर 
११ | गुणवत्ता नियंत्रण पथक कार्यालय- नागपूर fF fF oo | १ १ 
१२ | ANTS पर्यावरण व अभियांत्रिको प्रशिक्षण व शिया १ 
संशोधन संस्था (मीत्रा) 
१३ | मुख्य अभियंता यांचे प्रादेशिक कार्यालय नि द ३६ XC 
(एकूण ६) (प्रत्येकी १) (प्रत्येकी १ । (प्रत्येकी ६) | (प्रत्येकी ८) 
१४ | अधौक्षक अभियंता यांचे मंडळ कार्यालय १३ १३ ६५ ९१ 
(एकूण १३) (प्रत्येकी १) (प्रत्येकी १ | (प्रत्येकी ५) | (प्रत्येकी ७) 
१५ । कार्यकारी अभियंता यांचे विभाग कार्यालय 222 २३७ १८५ 333 
(एकूण ३७) (प्रत्येकी ३) (प्रत्येकी १ । (प्रत्येकी ५) | (प्रत्येकी ९) 
१६ | उपअभियंता यांचे कार्यालय (श्रेणी-१) a १०४ २०८ ३१२ 
(एकूण १०४) (प्रत्येकी १ । (प्रत्येको २) | (प्रत्येकी ३) 
१७ । उपअभियंता यांचे कार्यालय (श्रेणी-२) शकी २४ २४ ४८ 
(एकूण २४) (प्रत्येकी १) । (प्रत्येकी १) | (प्रत्येकी २) 
अ)एकूण कार्यालयीन पदे १४३ १९४ ५६५ ९०२ 
ब)पाणीपुरवठा योजनांवरील पदे (शासन निर्णयाच्या परिच्छेद (८) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे) ३०५ 
एकूण (अ-ब) १२०७ 
RAJENDRA 
MAHADEV GENGAJE टॅ 


(रा. म. गेंगजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


